जिल्ह्यातील अंमली पदार्थांच्या वापरळा आळा 
घालण्यासाठी “जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ 
विरोधी कार्यकारी समिती” रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०१२२/प्र.क्र.०६/विशा-३ (अ) 
२ मजला, मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- 
१) अपर पोलीस महासंचाळक,दहडतवाद विरोधी पथक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे अ.शा.पत्र क्र. 
५४/अपोमसं/दविप/म.रा./२०२१, दि.२३.१२.२०२१ 
२) शासन परिपत्रक सम क्रमांक दि.२५.०३.२०२२ 
३) गृह मंत्रालय भारत सरकार आदेशा पत्र क्र.-१२०२३/२/२०१७-॥१७8-॥(/०-) दि.२५.०३.२०२२ 
४) पोलीस महासंचालक,दहडतवाद विरोधी पथक महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.७४५/पोमंस/दविप/महा.रा/मुंबई, २०२३ दि.२१.०७.२०२३ 
परिपत्रक:- 


राज्यामध्ये जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर आढळणाऱ्या अंमली पदार्थाचे सेवन व वापर यांच्या 
संदर्भात परिणामकारक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता असल्यामुळे राज्यातील 
जिल्हास्तरावरील अंमली पदार्थांच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील अंमली 
पदार्थांबाबतची समस्या प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी “जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समितीची 
स्थापना” संदर्भ क्र.२ अन्वये करण्यात आली होती. 


२. गृह मंत्रालय भारत सरकार यांचे आदेश दि.२५.०३.२०२२ च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नार्कोकोर्डीनेशन 
(Narco Co-ordination Center- NCORD) पुनर्रचना करण्यात आली असून जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा (Narco Co-ordination Center- NCORD) समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


३. संदर्भ क्र.२ व संदर्भ क्र.3 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची कार्यकक्षा एकच असल्याने आता 
जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कार्यकारी समिती रद्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१४१७१४२२४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
(राहुल कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह)यांचे खाजगी सचिव 
३. पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०१२२/प्र.क्र.०६/विशा-(अ) 


४. पोलीस महासंचालक,दहशातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
५. सर्व पोलीस आयुकक्‍्त/सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

६. सहायक आयुक्‍्त/उप Aya, SAT शुल्क विभाग 

७. सहायक आयुक्‍्त/उप आयुकक्‍त,वस्तु व सेवा कर विभाग 

८. निवासी उपजिल्हाधिकारी,मुंबई हहर 

९. सर्व उपविभागीय दंडधिकारी 

१०. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक 

११. सर्व अधीक्षक,नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) 

१२. सहायक आयुक्‍्त(औषधे),महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

१३. सर्व अधीक्षक,राज्य उत्पादान Bow, HERTS राज्य,मुंबई 

१४. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

१५. सर्व जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी,टपाळ विभाग 

१६. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 

१७. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१८. अ.मु.स.(अ.व.सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक ,गृह विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१९. सह सचिव (विशा-३अ),गृह विभाग,मुंबई 

२०. निवडनस्ती/विशा-३अ 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


